जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नंदूरबार, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
या २ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र. १७०/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ मे, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक- पदआ- २०१७/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-३, 
दिनांक-१२.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/कक्ष-१/वर्ग-१/टे- 
५/जिआअसं/अस्थाई पदे/न.क्र.अ.प.१/१४७१-७३/१८, दि.१८.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, नंदूरबार (१ पद), अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार (१ पद) व 
प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, नंदूरबार (१ पद) या ३ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


व (पद १ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार आता या शासन निर्णयान्वये .२ 
अस्थाई पदांना २ अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार (१ पद) या 
.पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे २०१८.०९.३०.ते दि २०१८.०३.०१.दि 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र.१७०/आरोग्य-३, 


११० -७ - पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना- 


राज्य योजनाअंतर्गत योजना 


(०६)(०१) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०३६२) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२३१५३०३६४९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


| Kadam Patil 
Ro S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D | nes h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02 
d12f2c1313143ad8376755d0e815aleb 


Ka d a mM Pa ti | cag cn=Roshani Dinesh Kadam 


Date: 2018.05.25 17:13:07 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नंदूरबार. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 
. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
ड्‌ 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कर्यालय :- जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार 
अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवणे बाबत माहिती 
-: विवरणपत्र-अ :- 
वेतन श्रेणी । ज्या शा.नि.न्वये पदे| ज्या दिनांकापासून लेखाशिर्ष 
चालू ठेवण्यात आली | पदे चालू ठेवण्यात 


तात्पूर्ती पदे wae पदांची 
ह ज्या शासन संख्या 
निर्णयअन्वये निर्माण 
झाली तो waa 
दिनांक. 


२ Se aly eked 


2 ३ 4 
| ् st fA er 2) जिल्हा आरोग्य 


१५६००-३९ ९०० 


ग्रेड पे ६६०० 


सार्वजनिक आरोग्य | दि.०१.०३.२०१८ “aT Hats आर-?१ 
विभागाकडील शासन | ते ३०. ०९,२०१ २२१० वैद्यकिय सेवा व सावजनिक आरोग्य, 
निर्णय कमांक पदआ ०१-नागरी आरोग्य सेवा व..विषम चिकित्सा, 
२०१७/ प्रक्र १७५ / ११०-रुग्णालथे व दवाखाने,,- 
आरोग्य-३/दि १२ ११०-७-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य 
जानेवारी २०१८ योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुसफल 
क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकिय रुग्णालये ( 
२२१० ०३६२) 


Fler कभांक पदआ अधिकारी जिल्हा . 


न टु / -, 
२००६ /१२८/ 


प्रपत्र - अ 
उपलेखाशिर्ष : ( २२१० ०३६२ सन २०१६८१७ 
अ.क पदनाम भरलेली पदे रिक्‍त पदे पदनिर्मीत शासन | अस्थायीपदास पद स्थाई 


निर्णयाचा क्रमांक व | शेवटची मुदतवाढ | असल्यास त्या 


क्र स्थाई दिनांक दिलेला शासन आदेशाचा 
Pot कमांक व | कमांक व शेरा 
दिनांक दिनांक 


Gt SURES, Sao TI BES १० 
॥ १ |'*९ १ |जिल्हा आरोग्य र सा.आ.वि.शासन निर्णय | सार्वजनिक आरोग्य 
अधिकारी, जिल्हा विभागाकडील शासन 
परिषद नंदुरबार. निर्णय क्रमांक पदआ 
० 2 ° 2 ० $ १९/आरोग्य-२/दि. | २०१७/ प्रक्रं १७५ / 
id oa ३० डिसेंबर rood व | आरोग्य-३/दि १२ 


दि.०६ ऑगष्ट २००७ | जानेवारी २०१८ 


ल क कलक ल aera (i सा.आ.वि.शासन निर्णय | सार्वजनिक आरोग्य निरंक 
आगोग्य अधिकारी, क्रमांक पदआ २००६ । विभागाकडील शासन 
जिल्हा परिषद /१२८/ निर्णय क्रमांक पदआ 
नंदुरबार . ° १ ° ° ° १  ।प्रक्रं१९/आरोग्य-२/दि. | २०१७/ प्रक्र १७५ / 


३० डिसेंबर २००६ व |] आरोग्य-३/दि १२ 
दि.०६ ऑगष्ट २००७ | जानेवारी २०१८ 


बह 


